प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयसीएन -२०१९/प्र.क्र. २३१/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


इंगाशावैमना/कॉलेज भांडार/राज्य योजना/२०१९-२०/१-म/१२६०२/२०१९, दिनांक 


वाचा : 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ 
३१.०८.२०१९ 
शासन निर्णय :- 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या संस्थेस सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून उपलब्ध निधीतून पुढील तक्त्यात 
नमूद रुपये-१,१९,८४,७७९/-(रुपये एक कोटी, एकोणीस लक्ष, चौ-याएऐंशी हजार, सातशे 
एकोणएऐंशी फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
१ । सिलिंग माऊंटेड डबल डोम एलईडी| २ १३४४००० २६८८००० 
ओ.टी. लाईट 
२ | सिरींज इन्फ्युजन पंप ४ ४२५६० १७०२४० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन -२०१९/प्र.क्र.२३१/प्रशा-१ 


३ | इम्युनोफ्ळोरेसन्स अ॑नालायझर | 4 | २९८००० २९८००० 
४ | फुल्ली आटोमेटेड केमिस्ट्री अेनेलाईजर शिव ९६१७०० ९६१७०० 
५ | फुल्ली ऑटोमेटेड SRA SASSER चिक १२००००० १२००००० 
६ । डिआयोनाइज्ड वाटर प्लान्ट | 9 | ९५००० ९५००० 
७ । वरटिकल ऑटोक्लेव्ह फुलली ऑटोमेटेड णि १०५००० १०५००० 
(फुट लिफ्टींग skort) क्षमता 42 लिटर 
डिजिटल अँनालिटीकल बॅलन्स et (94000 ७५००० 
बीओडी इन्क्युबेटर 3 १६५५८० ४९६७४० 
| do | विडिआरएल रोटरी सेकर | 4 | ४०२०० ४५२०० 
al q ।मल्टीपॅरा मॉनिटर ५ पॅरा एक्स्टन्डेबल | ५ १५१२०० ७५६००० 
(एनआयसीयु) 

१२ | इनफंट ट्रान्सपोर्ट इनक्युबेटर ।_१_ | २३८१८५ २३८१८५ 

१३ | एबीजी मशिन शि २९५००० २९५००० 

१४ ।अनसिमेटेड अँसेटेब्युलर कॉम्पोनन्ट i १८३७८३६ १८३७८३६ 

रिमोव्हल इन्स्ट्रमेन्ट सेट 

१५ | हाय प्रेशर हॉरिझॉन्टल अँटोक्लेव | 9 | 300000 300000 

१६ | एन्डोस्कोपीक Sac अण्ड स्पायनल a ९२२८७८ ९२२८७८ 

डिकॉम्प्रहान सेट 

१७ | फ्लेक्झि रिजीड व्हिडीओ थेरॉस्कॉप 1१ १५००००० १५००००० 

एकूण किंमत | रु.१,१९,८४,७७९/- 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून संबंधित 
संस्थेकडे प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन -२०१९/प्र.क्र.२३१/प्रशा-१ 


qo. 


२. 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपाळन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी एस- ४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा, राज्य योजनांतर्गत योजना 


(००) (३७ - राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे व रुग्णालयांचे बळकटीकरण व दर्जा 


वाढ करणे. (४२१० १६२९) 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन -२०१९/प्र.क्र.२३१/प्रश्ा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२०५२२४१६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A R N Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtr: 


a, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b224 
4d66593f50dd7 13da83860912503, 


postalCode=400032, street=MANTRALAYA MUMBAI, 

serialNumber=30df743755280cf26ce97ec0978235(63f 

80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, ou=NA, 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 


RAO DAHALE fest 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - 2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


